संदर्भ :- १ शासन निर्णय क्र. मऔधो- २०१९/प्र.क्र. ६/उद्योग-२, दिनांक ०७/०३/२०१९ 


महाराष्ट्र राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार 
करण्यासाठी मसुदा समिती स्थापन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मऔधो २०२३/प्र.क्र.१८७/उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२३ 


२) शासन निर्णय क्रमांक : मऔधो २०२३/प्र.क्र.१८७/उद्योग-२, दिनांक ०३/११/२०२३ 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ हे दिनांक ०७/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
जाहीर करण्यात आले असून सदर धोरण हे दिनांक ०१/०४/२०१९ पासून अंमलात आले आहे. सदर 
धोरणाचा कालावधी हा दिनांक ३०/०३/२०२४ रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यानुषंगाने राज्याचे नवीन 
औद्योगिक धोरण तयार करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. २ अन्वये अभ्यास गट स्थापन करण्यात 
आला आहे. राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यासाठी मसुदा समिती स्थापन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन TUS :- निर्णय :- 

राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्याच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे “मसुदा समिती” स्थापन करण्यात येत आहे. 


|. अपर मुख्य सचिव (वित्त) अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, वित्त विभाग सदस्य 
२ | प्रधान सचिव (नियोजन) अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, नियोजन विभाग सदस्य 
३ | प्रधान सचिव (ऊर्जा)अथवा त्यांचे प्रतिनिधी ,ऊर्जा,उद्योग,कामगार व खनिकर्म सदस्य 
विभाग 
४ | कृषि आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य,पुणे सदस्य 
५ | राज्य वस्तू व सेवा aga, ay सदस्य 
६ | कौशल्य विकास आयुक्त, नवी मुंबई सदस्य 
७ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेरी टाईम बोड,मुंबई सदस्य 
८ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ,मुंबई सदस्य 
९ | विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय,मुंबई सदस्य सचिव 


१ महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ चे उद्दीष्ट व लक्षांक, त्याबाबतची फलनिष्पती, याविषयी 


सविस्तर माहिती प्राप्त करुन घेवून त्याचा अहवाल सादर करणे 


2) महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यासंदर्भात प्राप्त झालेली निवेदने, याविषयी केंद्र 
शासनाचे धोरण/मार्गदर्शक सूचना, इतर राज्यांचे याविषयीचे धोरण तसेच या क्षेत्रातील 
सहभागधारक यांचेशी महसूली विभागवार चर्चा करुन व तद्‌नुषंगिक बाबींचा सखोल अभ्यास 


शासन निर्णय क्रमांकः मऔधो २०२३/प्र.क्र.१८७/उद्योग-२ 


करुन, नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश करणे आवश्‍यक आहे. याबाबत 
सविस्तर अहवाल तयार करणे. 

३) अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी :- 
उपरोक्त मसुदा समितीने आपला अहवाल ४५ दिवसात शासनास सादर करावा. 

४) सदर मसुदा समितीच्या आवश्‍यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२१११२३२५४०११० असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SUNITA AJAY HAZARI 
S U N IT A ERGY ANDEABSUN EDPARTMENT विपाक 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=902bffd437652eee8f65932190c71d2b5cd1778714d082d 
b09d1994383cce843, 


pseudonym=E6C9316729A5E70C9F57087FF6E3F53064EACF06, 
serialNumber=E3B30CCO2C8FF1BDF9FCDCD3B2536AF5C8ADFDO 
5E9D409FAEOA032DDB4385717, cn=SUNITA AJAY HAZARI 


Date: 2023.12.11 15:05:38 +05'30' 


(सुनिता हजारी) 
अवर सचिव (उद्योग -२), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा,उद्योग,कामगार व खनिकर्म विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
५. सचिव (वित्त), वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
६. कृषि आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
७. राज्य वस्तू व सेवा आयुक्‍त, विक्रीकर भवन, २७ नेसबीट रोड माझगाव, ताडवाडी महाराणा प्रताप चौक, मुंबई-१० 
८. कौशल्य विकास आयुकत, ३ रा मजला, कोकण भवन, AAR, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई. 
९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेरी टाईम बोर्ड, २ रा मजला, इंडियन मर्कटाईल चेंबर,बॅलार्ड इस्टेट,मुंबई -०१. 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, उद्योगसारथी, महाकाली 
केव्हज रोड,अंधेरी (पूर्व), मुंबई.- Yoo ०९३. 
११. विकास आयुकत (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (उद्योग-२), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


